“संत शिरोमणी सावता माळी रयत 
बाजार अभियान” या योजनेचे 
हस्तांतरण सहकार, THAT व पणन 
विभागाकडे करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण -२०२०/प्र.क्र.१४२/३-अे, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
५वा मजला, विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा - 
१) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचा शासन निर्णय क्र. कृपम- ०८१६/प्र.क्र.११९/२१स 
दि.१२.०८.२०१६. 
२) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१३८/३ अ, 
दि.२७.१०.२०२० 
3) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१४२/३. दि.१३.११.२०२० 
8) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे पत्र क्र.ससाका-०६२३/प्र.क्र.१९३/२५-स, 
दि.११.०९.२०२३ व त्यासोबतचे दि.१५/०६/२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना - 


महाराष्ट्र राज्याचे मा. मुख्यमंत्री यांच्या विकेल ते पिकेल या संकल्पनेवर आधारीत कृषि विभागाच्या 
योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. राज्य शासनाच्या या धोरणांचा एक 
भाग म्हणून, बाजारामध्ये शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव, ग्राहकांना ताजी फळे व भाजीपाला वाजवी 
दरात उपलब्ध होईल अशी संकल्पना राज्यात सुरू करावी यासाठी “विकेल ते पिकेल” या धोरणांतर्गत 
“संत शिरोमणी सावता माळी रयत बाजार अभियान” राज्यात राबविण्याबाबत कृषि विभागाच्या 
दि.१३.११.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. या उपक्रमा अंतर्गत शहोतकरी / शेतकरी 
गट हया व्यवस्थेव्दारे थेट ग्राहकांपर्यंत जोडण्यात येतात. या अभियानाचे समन्वय व सनियंत्रण 
जिल्हास्तरावर प्रकल्प संचालक (आत्मा) व विभागीय उपसरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळ यांनी 
व राज्यस्तरावर GASH (आत्मा) व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ यांच्या 
मार्फत करण्यात येते. 

दि. १५.०६.२०२३ रोजीच्या मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत दिलेल्या 
निर्देशानुसार “संत शिरोमणी सावता माळी रयत बाजार अभियान” ही योजना सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
(पणन) विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने पुढील प्रमाणे 
शासन निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय - 
कृषि विभागाच्या दि.१३.११.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आलेल्या “संत शिरोमणी 
सावता माळी रयत बाजार अभियान” या योजनेचे हस्तांतरण सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन (पणन) विभागाकडे 
करण्यास याद्वारे शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 
सदर हस्तांतरणाबाबत सहकार, THEM व पणन (पणन) विभागामार्फः आवश्‍यक शासन 
निर्णय/मार्गदर्शक सूचना निर्गमित होईपर्यंत यापूर्वीची कार्यपध्दती तशीच सुरु राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२०/प्र.क्र.१४२/३-ओ 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२२६१४५३१४०२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by MAHENDRA SOPAN GHADGE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=9847 eac29efa7aa62661b16d1619a1 bfaf6d99b23ec6836d8 
d498d0797965898, ७९ 'ICode=400032, st=Mah. 


, st=Maharash' 
-761BD1B7183B95814545ACE2DBF80778C68C7EE4EF 
A46BAAGEASB8BD 1F47C2642, cn=MAHENDRA SOPAN GHADGE 


De 2023.12.26 14:52:23 +05'30' 


(महेंद्र घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव 
मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 
मा. मंत्री (कृषि) महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 
सर्व विधानमंडळ सदस्य, 


) 
) 
) 
) 
) अपर मुख्य सचिव, (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


AD 


८ 0८ w 


4 
अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, जलसंधारण, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभाग मंत्रालय, मुंबई. 


nN SG & 


८“? 


qo) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११) सर्व महानगरपालिका आयुक्त/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व नगर परिषदा 
१२) संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१३) संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१४ कुलगुरु, मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 

१५) कुलगुरु,डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला 

१६) कुलगुरु, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जि. अहमदनगर 

१७) कुलगुरु, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली 

१८) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

१९) महालेखापाल १/२ (लेखा परिक्षा)//(लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 
२०) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

29) सर्व जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष आत्मा नियामक मंडळ 

२२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद तथा उपाध्यक्ष आत्मा नियामक मंडळ 
२३) संचालक, फलोत्पादन, कृषि आयुक्तालय, पुणे 

२४) संचालक, कृषि प्रक्रीया व नियोजन, कृषि आयुक्तालय, पुणे 

२५) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

२६) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

२७) सर्व जिल्हा प्रकल्प संचालक आत्मा 

२८) कार्यक्रम समन्वय, कृषि विज्ञान केंद्र 

२९) कक्ष अधिकारी, कार्यासन १४-अे, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
30) निवड नस्ती कार्यासन ३ अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


